रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जानेवारी, २०२३. 
पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/१९१९, दि.०३/०६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांची मागणी विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील 
पनवेल तालुक्यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी. क्रमांक 
पि . । राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ ते चिखले मोहो | इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/५०० | १०.५०० | प्रमुख 
विहिघर कोप्रोली रस्ता. मार्ग- १५ _। (१०.५० कि.मी.) | कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-११६ 
२. | राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ रोहींजण पिसार्वे | इतर जिल्हा | ०/०० ते १३/५०० | १३.५०० | प्रमुख 
तुर्भे करवले बुद्रुक तळोजे मजकुर ते | मार्ग क्र.१०व | (१३.५०० कि.मी) | कि.मी. | जिल्हा 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ पर्यंतचा रस्ता. । १९ मार्ग-११७ 
३. । राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ आजिवली | इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/५०० | १०.५०० | प्रमुख 
अरिवली भाताणपाडा रस्ता. मार्ग- १८ । (90.400 कि.मी.) | कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-११८ 
४. | Ald कोंडाळे करंबेळी तर्फ तळोजे वांगणी | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते १२/५०० | १२.५०० । प्रमुख 
तर्फे तळोजे शिरवली चिंध्रण रस्ता. ०७ (92.400 कि.मी) | कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-११९ 
एकूण ४७.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११९५.६९० -- ४७.००) म्हणजेच 
१२४२.६९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या एकूण लांबी ३४.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (६९७.८७०-३४.५००)म्हणजेच ६६३.३७० कि. मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १२.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३०३.३८०-१२.५००) म्हणजेच २९०.८८० कि. मी. इतकी 
होईल. 

हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२३११३४२८६९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

५) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ९ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


